राज्यात दि. ०१ मे, २०२१ पासून वय वर्षे १८ ते 
४४ वयोगटावरील सर्व नागरिकांचे कोविड-१९ 
प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. २३१/कु.क. 
बी विंग, १० मजला, गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत 
लो.टि.मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २८ मे,२०२१ 


प्रस्तावना - 
कोविड-१९ महामारीच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत राज्यातील 


लोकसंख्येचे लसीकरण केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार करण्यात येत आहे. राष्ट्रव्यापी कोविड-१९ 


प्रतिबंधात्मक लसीकरण धोरणाची अंमलबजावणी दि.१६ जानेवारी, २०२१ रोजी राज्यात सुरु 


करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रथम टप्प्यात आरोग्य सेवा देणारे वैद्यकीय 


अधिकारी व कर्मचारी (Health care Workers) आणि कोविड-१९ साथरोग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम 


अंमलबजावणीसाठी नियुक्‍त Front line workers यांचे लसीकरण सुरु करण्यात आले. द्वितीय टप्पा 


दि.१ मार्च, २०२१ पासून सुरु करण्यात आला यात जेष्ठ नागरिकांचे लसीकरण व ४५ वर्ष 


वयोगटावरील सहव्याधीग्रस्त नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. दि. १ एप्रिल,२०२१ पासून ४५ 


वर्ष वयोगटावरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे दि. ०१ मे,२०२१ पासून 


वय वर्षे १८ ते ४४ वयोगटातीळ जवळपास 4.09 कोटी लाभार्थ्याचे कोविड-१९ लसीकरण करण्याची 


बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
दि.१ मे,२०२१ पासून खुल्या दराचे राष्ट्रीय कोविड-१९ वेगात्मक लसीकरण (Liberalized 


Pricing Accelarated & National Covid-98 Vaccination) धोरण लाग झाले आहे. तसेच केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. २३ १/कु.क. 


शासनाच्या वेळोवेळीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राज्यातील कोविड-१९ लसीकरण मोहिम राबवण्यात 


येत आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार मान्यताप्राप्त लस निर्मात्या कंपन्याकडून केंद्र 


शासना व्यतिरिक्त उर्वरित ५०% कोटयातून राज्य शासनाला केंद्र शासनाच्या वाटपानुसार लस खरेदी 


करता येणार आहे. 


राज्य मंत्रीमंडळाने दि. २८ एप्रिल,२०२१ च्या बैठकीत राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील 


नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


१, 


राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यास 


मंजुरी देण्यात येत आहे. 


. या लसीकरणासाठी एकूण १२ कोटी लस मात्रांची आवश्‍यकता असल्याने १२ कोटी 


लस मात्रा खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


. विविध मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या लसी घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी लस मात्रा खरेदी व 


लसीकरण प्रक्रियेसाठी साधारणत: रु.६,५००/- कोटी इतक्या निधीची आवश्‍यकता 


असून त्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


. मंत्रीमंडळाच्या बैठकी दरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या 


अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीमार्फत लस खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली असून 
आवड्यकतेनुसार सदर खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्यास अनुमती देण्यात 
येत आहे. 


. राज्याला विविध लस उत्पादक कंपन्यांकडून लस साठा उपलब्ध झाल्यानंतर, 


त्यानुसार १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरण मोहिमेची सुरुवात 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. २३ १/कु.क. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२८१५४९३२१७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Nilesh Madhukar 
Nilesh i 
DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Public Health 
M d h k Department, postalCode=400032, 

a 7 Uu a [| st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7 
985fb077e5abd6b9fad45b976539bce4 

F a | ke d36b0b69, cn=Nilesh Madhukar Falke 
Date: 2021.05.28 17:28:30 +05'30' 
(निलेश फाळके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राज्यपाल कार्यालय, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

10.31 , आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
११.संचालळक (9), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.. 

१२.संचाळक (2), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

१३.अतिरिकक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
१४.सहसंचालक, आरोग्य सेवा , रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई. 

१५.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

१६.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

१७.महालेखापाल, महाराष्ट्र , (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. २३ १/कु.क. 


२०.सर्व उपसंचाळक/ जिल्हा हाल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवा 
महाराष्ट्र राज्य, (संचालक (२), पुणे. यांच्यामार्फत) 
२१.निवडनस्ती (कुटुंब कल्याण) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


